राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (पीआयपी) 
२०१९-२० वर्षातील अनुदानातून राष्ट्रीय 
आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील २१ 
जिल्ह्याकरीता आवश्‍यक Salt Testing Kit 
खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३२८/ आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २० जून, २०१९. 


वाचा :- 
१) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (राआन्युविनिका), मुंबई यांचे पत्र क्र. राआन्युविनिका/सन २०१९- 
२०/साल्ट टेस्ट किट खरेदी व प्रशा.मान्यता/क-७क/६४३-६४३/२०१९, दिनांक १७ मे, २०१९. 
२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक १० मे, २०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 
प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामध्ये 


राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त अनुदानातून राज्यातील २१ जिल्ह्यात 


Salt Testing Kit खरेदी करण्याकरीता अंदाजित रक्कम रु.१३२.८२ लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या 


प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामध्ये 
राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त अनुदानातून राज्यातील 29 जिल्ह्यात 
Salt Testing Kit खरेदी करण्याकरीता अंदाजित रक्‍कम रु.१३२.८२ लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव उपसंचालक, आरोग्य सेवा (राआन्युविनिका), 
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी शासनास सादर केलेला आहे. सदर खरेदी प्रस्तावास आयुक्‍त 
(आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी मान्यता दिलेली आहे. 
त्यानुषंगाने उपसंचालक, आरोग्य सेवा (राआन्युविनिका), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी सादर 
केलेल्या निविदा प्रक्रियाद्वारे 99॥ Test Kit खरेदी करण्याकरीता अंदाजित रक्‍कम रु.१३२.८२ लक्ष 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याबाबत लेखाशिर्षनिहाय अनुदान व 
खरेदी करावयाच्या बाबींचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३२८/आरोग्य-७ 


अ- अनुदानाचा तपशिल 


Sr. | FMR Code Name of Head Approved Budget in| Procurement 
no PIP in 2019-20 Proposal 
(In Lakhs) (In Lakhs) 
1 FMR Code | Supply of Salt Testing Kit 366.13 132.92 
6.2.11.1 (Unutilized Fund) ; 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
Quantity of 
on Name ० endemic वल्ली ae @ Peeler Salt 
Districts ASHAs (@ 12 STK Test kit 
per ASHA) 
1 Ahmednagar 3158 37896 1136880 
2 Akola 1069 12828 384840 
3 Chandrapur 1808 21696 650880 
= sae Il Kolhapur 2778 33336 1000080 
5 Nanded 1533 18396 551880 
= es Sa Parbhani 955 11460 343800 
7 Pune 2859 34308 1029240 
[2 Be 1) Raigad 1588 19056 571680 
|: gr Il Sindhudurg 798 9576 287280 
10 Solapur 2707 32484 974520 
11 Sangli 1952 23424 702720 
12 Bhandara 1002 12024 360720 
13 Dhule 1420 17040 511200 
14 Aurangabad 1833 21996 659880 
15 Buldhana 1842 22104 663120 
16 Jalna 1454 17448 523440 
17 Satara 2654 31848 955440 
18 Thane 1131 13572 407160 
19 Wardha 1018 12216 366480 
20 Amravati 2060 24720 741600 
21 Ratnagiri 1275 15300 459000 
Total 36894 442728 13281840 
सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 
१) सदर बाबींची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 
सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
२) सदरहू बाबींची विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 


करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fafyest (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 


अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश 


(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार 


bod नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या 
तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 


प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३२८/आरोग्य-७ 


३) 


१०) 


११) 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी कृती 
आराखडा सन २०१९-२० मध्ये supply of Salt Testing Kit अंतर्गत FMR Code 6.2.11.1 या 
लेखाशिर्षांतर्गत रु.३६६.१३ लक्ष इतक्या शिल्लक अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी 
प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी feat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (0/ Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३२८/आरोग्य-७ 


२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201906201054175417 असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILESH MADHUKAR FALAKE 
N | | F S H DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d7985fb077e 


Sabd6b9fad45b976539bce4d36b0b69, 


postalCode=400001, street=10TH FLOOR,G T 
M A D ) H U KA R HOSPITAL COMPLEX,NEW MANTRALAY,MUMBAI, 
serialNumber=e09d55875f0b34f40ea67d594e0e5 


FALAKE esata 
(निलेश फाळके) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
मत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


